उदयनगर (Sa), ता. चिखली, जि. 
बुलढाणा येथील प्राथमिक आरोग्य 
केंद्राचे ३० खाटा क्षमतेच्या ग्रामीण 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः श्रेणीव-२०२४/प्र.क्र.६९/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २१ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा : आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. आसेआ/कक्ष३/टे-२/न.क्र.उंद्री/श्रे.व./उंद्री 
२५३२/२४, दि. १४.०२.२०२४ 
प्रस्तावना : 
उदयनगर (Sah, ता. चिखली, जि. बुलढाणा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे ३० खाटा क्षमतेच्या 
ग्रामीण रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय : 
उदयनगर (उंद्री, ता. चिखली, जि. बुलढाणा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे ३० खाटा क्षमतेच्या 
ग्रामीण रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करण्यास “विशेष बाब” म्हणुन या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
येत आहे. सदर श्रेणीवर्धीत रुग्णालयासाठी विहित पध्दतीने जागा अधिग्रहीत करुन बांधकाम व पदनिर्मिती 
करणे याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१३१५५१५६९५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY 


SA N J AY DATTARAM MAHADESHWAR 


DN: cn=SANJAY DATTARAM 


DATTARAM MAHADESHWAR, ०, ou, 


email=sanjay.mahadeshwar@nic.i 


MAHADESHWAR «cn 


Date: 2024.08.21 13:22:04 +05'30' 
(सं.द. महाडेश्वर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः श्रेणीव-२०२४/प्र.क्र.६९/आरोग्य 3 


मा. राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपुर. 
५. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचालक १- आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
७. संचालक २- आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई 
९. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकेंद्र-जि.प.स्तर), मुंबई 
१०. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला 
११. जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा 
१२. जिल्हा शल्य चिकित्सक, बुलढाणा 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा 
१४. नियोजन विभाग (कार्यासन १४७२), मुंबई 
१५. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 
१६. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्राळय, मुंबई 
१७. निवडनस्ती (आरोग्य-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


